RNI No.MAHBIL / 2009/ 31745 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ४ , अंक ३९ ] 


बुधवार , जुलै ४ , २०१८ / आषाढ १३, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ४.०० 


. 


असाधारण क्रमांक ४५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


सामान्य प्रशासन विभाग 


राजशिष्टाचार शाखा, ३ रा मजला 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ जुलै २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक डीआयपी. २०१८ / प्र.क्र .१४७ / ३०. - महाराष्ट्र राज्याचे कृषीमंत्री, श्री . पांडुरंग ऊर्फ भाऊसाहेब पुंडकर यांचे गुरुवार दिनांक 
३१ मे २०१८ रोजी मुंबई येथे झालेल्या दुःखद निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाने खालीलप्रमाणे ठराव पारित करून श्रद्धांजली अर्पण केली. 

महाराष्ट्र राज्याचे कृषीमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते श्री . पांडुरंग ऊर्फ भाऊसाहेब पुंडकर यांचे गुरुवार दिनांक ३१ मे 
२०१८ रोजी मुंबई येथेनिधन झाले. श्री . पुंडकर यांच्या निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळ तीव्र शोक व्यक्त करीत आहे. त्यांच्या निधनाने कृषी, 
सहकार क्षेत्राच्या सकारात्मक परिवर्तनाचा ध्यास असलेला नेता राज्याने गमावला आहे. 

श्री . पुंडकर यांचा जन्म २१ ऑगस्ट १९ ५० रोजी बुलढाणा जिल्ह्यातील नारखेड ( ता . नांदुरा ) येथे झाला. श्री. पुंडकर विद्यार्थीदशेपासूनच 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक होते. पदवी शिक्षण घेत असताना ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेमध्ये सक्रीय झाले. आणीबाणीच्या 
काळात त्यांनी तीन महिने तुरुंगातही काढले. यानंतर मिसाबंदी म्हणूनही नऊ महिने ते तुरुंगात होते . 

श्री . पुंडकर १९ ७७ मध्ये राजकारणात सक्रीय झाले. जनसंघाच्या वतीने विदर्भात निवडून आलेल्या पहिल्या चार आमदारांमध्ये त्यांचा 
समावेश होता . १९ ७८ मध्ये ते आमदार म्हणून निवडून आले. त्यांनी १९८३ मध्ये कापूस प्रश्नावर काढलेली ३५० किलोमीटरची पदयात्रा 
त्यावेळी चर्चेचा विषय ठरली होती . १ ९ ८ ९, १ ९९ १ व १ ९९ ६ असे तीन वेळा त्यांनी अकोला मतदार संघाचे लोकसभेत प्रतिनिधित्व केले होते . 
राज्यात विशेषतः ग्रामीण भागात भाजपाचे स्थान मजबूत करण्यात श्री. पुंडकर यांचे महत्त्वाचे योगदान आहे . 

खामगाव येथील दीनदयाळ सेवा समिती, खामगाव एज्युकेशन सोसायटी , वनवासी सेवा समिती, जामोद , तानाजी व्यायाम व क्रीडा 
मंडळ , खामगाव, सहकारी सूतगिरणी जळगाव जामोद, महाराष्ट्र राज्य सहकारीबँक , बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्तीबँक अशा विविध सामाजिक , 
राजकीय आणि वित्त संस्थांचे पदाधिकारी म्हणून कार्य करीत असताना वंचित - उपेक्षित घटकांच्या सामाजिक जीवनोन्नतीकडे त्यांनी 
विशेषत्वाने लक्ष दिले . 

कापूस पणन महासंघाचे अध्यक्ष म्हणून पुंडकर यांनी केलेले काम कायम स्मरणात राहील. ११ एप्रिल २००५ ते २४ एप्रिल २००८ 
या कालावधीत ते विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेते होते. २५ एप्रिल २००८ रोजी त्यांची विधानपरिषदेच्या विरोधी पक्ष नेतेपदी दुसऱ्यांदा 
बिनविरोध निवड झाली. जून २०० ९ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते सन २००६-०७ या कालावधीतील 
उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्काराने त्यांचा गौरव करण्यात आला होता . 


. 


भाग एक- ( म.उ.वि .) - ४५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग, जुलै ४, २०१८ / आषाढ १३, शके १ ९ ४० 


. 


राज्यात शाश्वत शेती विकासासाठी करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांमध्ये श्री. पुंडकर यांचा कृषीमंत्री म्हणून मोठा पुढाकार होता . उन्नत शेती 
समृद्ध शेतकरी योजना , पीक विमा योजना, गटशेती, एकत्रित क्रॉपसॅप योजना, महावेध प्रकल्प, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, कृषी 
व अन्न प्रक्रिया उद्योग अशा अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रम- योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी त्यांचे कसोशीने प्रयत्न होते. कीटकनाशकांच्या 
को - मार्केटिंगवर बंदी आणतानाच कीटकनाशके आणि बीटी बियाण्यांचे परराज्यात उत्पादन करून महाराष्ट्रात ते विविध कंपन्यांच्या नावाने 
विक्री करण्यासाठी ( को -मार्केटिंग ) परवाना न देण्याबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय त्यांनी घेतला होता. 

श्री . पुंडकर यांच्या निधनाबद्दल हे मंत्रिमंडळ तीव्र दुःख व्यक्त करीत आहे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात सहभागी आहे. त्यांच्या 
निधनाचे दुःख सहन करण्याची ताकद कुटुंबीयांमध्ये येवो, अशी प्रार्थना करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


दिनेश कुमार जैन, 
शासनाचे मुख्य 

सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A , NETAJÍ 
SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/ C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


